महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११९/प्र.क्र. ४८/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई Yoo 032 
दिनांक: 22 ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ :- १) समक्रमांकाचे दिनांक १७.०९.२०१९ चे आदेश 
2) समक्रमांकाचे दिनांक ०२.११.२०२० चे sear 


आदेशा 


श्रीमती माधुरी ता.कुंभार, कक्ष अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या सेवा संदर्भ क्र.१ च्या 
आदेशान्वये उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ, सातारा या कार्यालयातील उपकार्यकारी अधिकारी या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 
प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. तद्नंतर संदर्भ क्र.२ च्या आदेशान्वये श्रीमती कुंभार यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या prorat दिनांक २९.०९.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. श्रीमती कुंभार यांचा 
प्रतिनियुकक्‍्तीचा कालावधी दिनांक ३०.०९.२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. या आदेशान्वये श्रीमती कुंभार, कक्ष 
अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस दिनांक २९.०९.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२२१७४१११८१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao 
Gurav 


av 
arashtra, ou=General Administration Department, 
htra, 
-005050f9180a8021798a5c1ed41ada8a72725a47b 
bdc577d7 1dce3b3 13c3fefSdc2ad659e360f7 3b682d6b6fc 


cb8aecf, cn=Gaj 
Date: 2021.10.22 17:43:36 +05'30! 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती माधुरी ता.कुंभार, उपकार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ, सातारा. 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग/ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
२ सह/उप सचिव (कामगार ७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३)  सह/उप सचिव (पापु-०१), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४) सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, 
मुंबई. 
५ निवडनस्ती / संग्रहार्थ. 


